“लहान जलविद्युत प्रकल्प खाजगीकरणांतर्गत 
विकसित करावयाच्या दि.१५.०९.२००५ रोजीच्या 
शासन धोरणात करावयाच्या सुधारणा तसेच विहीत 
आयुर्मान पूर्ण झालेल्या जलविद्युत प्रकल्पांकरिता 
खाजगीकरणातून नूतनीकरणाबाबत शासन धोरण 
ठरविणे" या करिता अभ्यास करण्यासाठी समितीच्या 
नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक : 2029 /प्र.क्र.४५/२१/जवि 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०८.०३.२०२२ 


वाचा : शासन निर्णय जविप्र २०२१/ प्र.क्र.४५/२१/जवि दिनांक २७.१०.२०२१ 


शुद्धिपत्रक : 

खाजगीकरणांतर्गत विकसित करावयाच्या लहान जलविद्युत प्रकल्पांच्या दि.१५.०९.२००५ रोजीच्या 
शासन धोरणात करावयाच्या सुधारणा तसेच विहीत आयुर्मान पूर्ण झालेल्या जलविद्युत प्रकल्पांकरिता 
खाजगीकरणातून नूतनीकरणाबाबत झासन धोरण निश्चित करण्यासाठी शासन निर्णय जविप्र २०२१/ 
प्र.क्र.४५/२१/जवि दिनांक २७.१०.२०२१ द्वारे समिती गठीत करण्यात आली असून, याबाबतचा शासन निर्णय 
शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. 
२. सदर झासन foarte समिती सदस्यांचे मानधन व भत्ते मधील अनुक्रमांक ५ या बाबीमधील 
लेखाशीर्षामध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे: 


शासन निर्णयात नमूद SSNS नवीन लेखाशीर्ष 
मागणी क्र. आय-५, मागणी क्र. आय-५, 
मुख्य लेखाशीर्ष ४८०१ - वीज प्रकल्पावरील भांडवली | मुख्य लेखाशीर्ष ४८०१ - वीज प्रकल्पावरील भांडवली 
खर्च, खर्च, 
००, ०१, जलविद्युत निर्मिती, ००,०१, जलविद्युत निर्मिती, 
५३, मोठी बांधकामे, ०१३ कार्यालयीन खर्च. (४८०१ २४१२) 
नुतनीकरण व आधुनिकीकरण खर्च. 


३. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संकेताक क्र. २०२२०३०८१७०२३४८८२७ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukla 
यी ba DN: 
Rajnish ts 
2.5.4.20=¢ a: ८0 
क 6७७878 177606, 
Ramkishor Shukla ४0५५ दाद 


Date: 2022.03.08 17:06:00 +05'30' 


=Maharashtra, 
eea737985dacO9cb6 


(र.रा. शुक्‍ला) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रत: 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


आळी अकल अल आळ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः २०२१/प्र.क्र.४५/२१/जवि 


५) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

६) अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७) अप्पर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८) महालेखापाल -१ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई व नागपूर, 

९) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

qo) सचिव (प्र. स., जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११) श्री. विनय कुलकर्णी, निवृत्त तांत्रिक सदस्य, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, 
१२) श्री.दिपक लाड, निवृत्त सदस्य, महाराष्ट्र विद्युत नियामक प्राधिकरण, 

93) मुख्य अभियंता (स्थापत्य व गुणनियंत्रण), जलविद्युत प्रकल्प, पुणे, 
१४) मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई, 
१५) अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे, 
१६) जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


